RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ३, अंक ४१ ]] 


शुक्रवार , ऑगस्ट ११ , २०१७/ श्रावण २० , शके १९ ३ ९ [ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये १२.०० 


.. 


असाधारण क्रमांक ६३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
मिरा - भाईंदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१७ 

मतमोजणी ठिकाण बदलाबाबत 

शुद्धिपत्र 

क्रमांक मनपा /निवि / ३८७/ २०१७, दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ . 
मिरा -भाईंदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१७ च्या निवडणूक कार्यक्रमाची अधिसूचना दिनांक २६ जुलै २०१७ रोजी 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. उक्त अधिसूचनेमध्ये मतमोजणीचे ठिकाण नमूद करण्यात आले आहेत . निवडणूक 
निर्णय अधिकारी क्रमांक ३ व निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक ६ यांच्या मतमोजणीच्या ठिकाणामध्ये बदल करण्यात आलेला असून 
तो पुढीलप्रमाणे आहे : 


- 


आधीचे ठिकाण 


बदलीचेठिकाण 


अनु 
क्रमांक 


निवडणूक 

निर्णय 
अधिकारी क्रमांक 


प्रभाग 
क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


mm 


५ , १० व ११ 


( ४ ) 

( ५ ) 
स्व . विलासराव देशमुख भवन , 

श्री . एल . आर . तिवारी कॉलेज ऑफ 
चौथा मजला, जांगीड इनक्लेव्ह , इंजिनिअरिंग (रिसेप्शन ), मुख्य इमारत , 
लक्ष्मी पार्क , कनकिया , मिरा- रोड ( पू.). कनकिया, मिरारोड ( पू.). 
आरक्षण क्र . २४ ९ , ॲमिनिटी 

श्री . एल . आर. तिवारी कॉलेज ऑफ 
ओपन स्पेस ( लायब्ररी ), पहिला मजला, 

इंजिनिअरिंग (जिमखाना हॉल ), कनकिया , 
कनकिया, मिरारोड ( पू.) . 

मिरारोड ( पू .). 


२ 


६ 


१२ , १३ व १८ 


तरी वरीलप्रमाणे मतमोजणी ठिकाण बदलाबाबत सर्व नागरीक , उमेदवार व पक्ष नेते यांनी नोंद घ्यावी. 


डॉ . नरेश गिते. 


भाईंदर , 
दिनांक १० ऑगस्ट २०१७. 


आयुक्त , 
तथा निवडणूक अधिकारी , 
मिरा - भाईंदर महानगरपालिका . 


भाग दोन - ६३-१ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


